वितरण आदेश क्र.५ “सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात Afar 
शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
(२ इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 
३.०५.२०२३, दिनांक १९.०६.२०२३, दिनांक १८.०७.२०२३ व दिनांक २६.०७.२०२३ 
(३) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
इ.मा.ब.क.सं/ २०२२-२३/पुणे/१६२८, दिनांक १३.०७.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांच्या 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीपैकी वित्त विभागाकडून ४८% निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या रु.६९०.१६८४ कोटी निधीपैकी संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु.५९१.०५७८ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीतून संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरील नोंदणीकृत अर्जांची 
शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व 
इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेबाबत ३४- शिष्यवृत्ती 
व विद्यावेतन या उद्दिष्टांतर्गत प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती / फ्रीशीप अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीनुसार मंजूर झालेल्या निधीपैकी ४८% निधी बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. त्यानुषंगाने खाळील विवरणपत्रात नमूद लेखाशिर्षाकरिता एकूण रु.९६,७२,३५,०००/- (रुपये 
शहाण्णव कोटी बाहत्तर लाख पस्तीस हजार फक्‍त ) इतका निधी संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 


(रु.कोटीत) 
क्र. शि अर्थसंकल्पीत | वित्त रि fe वितरीत 
तरतूद उपलब्ध करुन | वितरीत केलेली | करावयाचा 
दिलेली तरतूद तरतूद निधी 
“| २ ३ & 
ne २२२५ई८८४ ४७०.०००० २२५.६००० १९५.४१७२ ३०.१८२८ 
2 २२२५इ९१९ २००.०००० ९६.०००० ८२.१२४८ १३.८७५२ 
३ २२२५ई९५५ ५.०००० २.४००० २.१००० ०.३००० 
४ २२२५ई९४६ १००.०००० ४८.०००० ४०.४०१० ७.५९९० 
दु २२२५ई९३७ ५.०००० २.४००० २.१००० ०.३००० 
& २२२५-००२ ४५०.०००० २१६.०००० १८६.०३९७ २९.९६०२ 
9 २२२५८९७३ २००.०००० ९६.०००० ८१.९६४८ १४.०३५२ 
८ २२२५८९०१ ७.८५०० 3.19§ C0 3.2890 0.8990 
एकूण १४३७.८५ ६९०.१६८ ५९३.४४४५ ९६.७२३५ 
2. सदर योजनेकरिता संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण VASA, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी 


राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

ey योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातीळ अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करतांना कोणतीही वित्तीय 
अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाळी असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करावा. 

4. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९२७१५३७१४७३३४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


S | D ) D ) H A RT H BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dc54b49c6f5c903027053476b3a6ef50b46ff44a7e8b 
820fef7bfdd100c56194, postalCode=400032, st=Maharashti 


htra, 
setialNumber=8EA004AE58 1 D6FF06989D826800FF7528B6FD 
A M R U T RAO ZA LTE 6418579108C011AE21079E9E0C9, cn=SIDDHARTH 
AMRUTRAO ZALTE 
Date: 2023.09.27 15:39:15 4-05'30' 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
8. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण /सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


